मागणी क्र.व्ही-२ (कार्यक्रमांर्गत) 
प्रधान लेखाशिर्ष “२४२५-सहकार” 
सन २०१७-१८ मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०१८/प्र.क्र.२५/१८/१७स 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ३१ मार्च, २०१८ 


शासननिर्णय:- 

सहकार,पणन व वदस््रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक मागणी क्र.व्ही-२ (कार्यक्रमांर्गत) 
“२४२५-सहकार” या प्रधान लेखाशिर्षाखाली सन २०१७-१८ मधील कार्यक्रमांतर्गत तरतूदींमधून पुनर्विनियोजन 
करण्यास मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 

सन २०१७-१८ अंतर्गत प्रधान लेखाशिर्ष “२४२५-सहकार” (कार्यक्रमांर्गत) मधील रुपांतरीत कर्जावरील 
व्याजमाफी (२४२५ २५०६)-३३ अर्थसहाय्य मधील एकूण रु.५४.५२ लाख (अक्षरी रुपये चौपन्न लाख बावन्न हजार 
फक्त ) एवढी बचत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-१ मध्ये दर्शविल्यानुसार तसेच “२४२५-सहकार* 
(कार्यक्रमांर्गत) अंतर्गत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र -२ मध्ये दर्शविल्यानुसार सहकारी साखर कारखान्यांना 
साखर निर्यातीसाठी आर्थिक सहाय्य (२४२५ १३६८) -३३ अर्थसहाय्य या योजनेसाठी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.२५१/१४३१ दि.०९.०२.२०१८ व वित्त विभागाच्या 
अनौ.संदर्भ क्र.१११/१८/व्यय-२ दिनांक ३०.०३.२०१८ अन्वये व मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार) सहकार,पणन 
व वस्त्रोद्योग विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११४३८२५४५०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Seema Baban 00९५ टया Or atresia iam 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f6d09269f267e078edac2ae3ccl bfc4eca4bcaéff 


J a d h a V 5fcd46acba37328f15459ce, cn=Seema Baban Jadhav 
Date: 2018.03.31 14:44:32 +05'30' 


(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव,विधानभवन मुंबई-३२, 
२. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव,विधानभवन मुंबई-३२, 
३. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
४. साखर आयुक्त,साखर संकुल,पुणे, 
५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/)-१, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता)-२ ,नागपुर 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०१८/प्र.क्र.२५/१८/१७स 


७. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

८. निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई 

९. उप सचिव (श्री.देसाई) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१०.अवर सचिव (श्री.शिंगटे) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय,मुंबई-३२. 
११.कार्यासन अधिकारी (२स/२५स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुं.३२. 
१२.वित्त विभाग(व्यय २/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई ३२ 

१३.नियोजन विभाग (कार्यासन १४३१/१४११/१४१६),मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४. कार्यासन अधिकारी (१६स), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग,मुंबई ३२. 

१५. निवडनस्ती का.क्र. (१७स) . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र-९ 


शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२०९८/प्र.क्र.२५/२०१८/१७स/दि.३१.३.२०१८ 


विवरणपत्र-२ 
शासन निर्णय क्रमांक पुनर्वि-२०१९८/प्र.क्र.२५/२०१८/९७स/दि.३१.३.२०१८०७ 
ह Re RT 'पुनरविनियोजन प्रस्ताव सन-२०९७-९८ (अधिक)(--) बिबरणपत्र- कार्यक्रमांतर्गत-योजना (सज्य याजना)- . 


१३७३.४६ |केद्र शास द२७.२२०१५ च्या अधिसचननसार कच्च्या साख 


रु.४०००/- WAZA प्रोत्साहन रक्‍कम मंजूर केली आहे. त्याच 


